मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन 
निरीक्षक यांना राजपत्रित गट-अ, 
। (कनिष्ठ स्तर) पदाचा दर्जा देणेबाबत. 
महारष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमव्हीडी*१२०९/प्र.क्र.२२(१)/परि-४, 
: मंत्रालय, मुंबई-ई४०० ०३२, दिनांक :- Yo Beat, २००९ 


' वाचा :- शासन निर्णय क्र.एमव्हीडी १२०८,प्र.क्र.१७२(१)/परि-४, दि.१४.११.२००८ 


शासन मिर्णय :- मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गात कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना दि.१.१२.२००८ पासून रु.७४५०-२२५-११५०० ही राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू 
असलेली वेतनश्रेणी मंजूर करण्याचा तसेच त्यांना राजपत्रित गट-अ (कनिष्ठ स्तर) दर्जा देण्याचा 
धोरणात्मक निर्णय संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. । 
२. त्यानुसार मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना 
दि.१.१२.२००८ पासून राजपत्रित, गट-अ (कनिष्ठ स्तर) दर्जा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. सदर संवर्गातील अधिका-यांना यापुढे "राजपत्रित, गट-अ 
(कनिष्ठ स्तर)" असे घोषित करण्यात. येत आहे. 
३. __ हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसार्डटवर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २००९०२२०१६०७४८००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
| क्ट, 
ह व वि Ver rs 
(9. 4. मयेकर ) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत :- महालेखापाल, १/२ (लेखा ब अनुझ्षेयता/लेणा परिक्ष0, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
,_ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) र 
> परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबा 
- सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस Hence महाराष्ट्र रॉज्य, मुंबई न 
सर्व विभागीय आयुक्‍त,/ सर्व जिल्हाधिकारी तथा जेल्हादंडाधिकारी? 
सर्व पोलीस आयुकत/सर्व पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई . 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
सर्व प्रादेशिकउप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सर्व संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक, 
(परिवदहतल आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
निवडनस्ती, परि 


TUDAZ00802 चं 275 


